वर्ष ९ , अंक ६ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ०१ / २०२३ . – ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . दिनांक १२ जानेवारी २०२३ रोजी राजमाता जिजाऊ भोसले जयंती , ( तारखेप्रमाणे ) स्वामी विवेकानंद जयंती दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी 
मकर संक्राती दिनांक १६ जानेवारी २०२३ रोजी छत्रपती संभाजी राजे , राज्याभिषेक दिन असे सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत व महाराष्ट्र 
तंत्रशिक्षण मंडळाच्या अभियांत्रिकी हिवाळी पदविका परीक्षा २०२३ या दिनांक ५ जानेवारी २०२३ ते २५ जानेवारी २०२३ या दरम्यान होणार आहेत . 
सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत 
राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 


पृष्ठे ४८ किंमत रुपये : १४.०० 


ठाणे शहर , 

त्याअर्थी , मी , डॉ . श्रीकांत परोपकारी , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , आम्हांस पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP / SB / 
ORDERS / 87 / 2022 , DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात 
जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे . 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 
वाहून नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( ३ ) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे , बरोबर नेणे . 

( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 

( ५ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे / प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे / प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये . 


( 3 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १ ९ ५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

6 

वरिल मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार 
कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे . 


२ 


सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 

( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 

( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 

( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 

( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 


सदर मनाई आदेश दिनांक ५ जानेवारी २०२३ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १ ९ जानेवारी २०२३ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे शहर , 

दिनांक ४ जानेवारी २०२३ . 


डॉ . श्रीकांत परोपकारी , 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , 
ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक ठाआ / विशा / कोविशिमनि / मनाई आदेश / ०१ / २०२३. - ज्याअर्थी , भारत निवडणूक आयोगाने उपोद्घातातील अधिसूचनेनुसार , 
शिक्षक मतदारसंघ कोकण विभागातील दिवार्षिक निवडणुका - २०२२ कार्यक्रम जाहीर केला आहे . ठाणे जिल्हयात आदर्श आचारसंहिता दिनांक २ ९ 
डिसेंबर २०२२ रोजी पासून लागू झाली आहे . दिनांक ५ जानेवारी २०२३ पासून ते दिनांक १२ जानेवारी २०२३ चे दरम्यान नामनिर्देशन पत्र दाखल 
करणे व दिनांक १३ जानेवारी २०२३ रोजी नामनिर्देशन पत्राची छाननी होऊन दिनांक १६ जानेवारी २०२३ रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम 
तारीख आहे . मतदान दिनांक ३० जानेवारी २०२३ रोजी होणार असून दिनांक २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मतमोजणी होणार असून दिनांक ४ फेब्रुवारी 
२०२३ रोजी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे . 


m 


आणि ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयात यापूर्वी वेगवेगळया पक्षांमध्ये राजकीय स्पर्धेपोटी बादविवाद होऊन वेगवेगळया निवडणुकीच्या 
संबंधात दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत . शिक्षक मतदारसंघ कोकण विभागातील द्विवार्षिक निवडणुका - २०२२ निवडणूकीच्या 
निमित्ताने स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये आपसात भांडणतंटे होवून हातघाईवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . अशा प्रसंगी एखादया गटाकडून / 
व्यक्तीकडुन हत्याराचा दुरुपयोग होवून गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्याकरीता ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील 
शिक्षक मतदारसंघ कोकण विभागातील दिवार्षिक निवडणुका २०२२ निवडणुकीच्या कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांनी शस्त्रांची ने - आण 
करण्यास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते . 


त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थितीत मी , ' डॉ . श्रीकांत परोपकारी ' पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर आम्हास , पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक 
क्र . CP / SB / ORDER / 87 / 2022 , DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील 
सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीतील शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्र ताब्यात ठेवण्यास व बाळगण्यास मनाई करण्यात येत आहे . तथापी छाननी समितीने 
ज्यांना सुट दिलेली आहे , त्या शस्त्र परवानाधारकांना हा मनाई आदेश लागू होणार नाही . 


यापुढे असेही आदेश देण्यात येत आहे की , ज्या परवानाधारकांना या आदेशान्वये छाननी समितीने सुट दिलेली आहे , त्या परवानाधारकांनी 
आपली शस्त्रे निवडणुकीच्या कोणत्याही कार्यक्रमा दरम्यान उदा . प्रचार , सभा , रॅली , निवडणुकी संबंधीचे इतर कार्यक्रम प्रसंगी जवळ बाळगू नये . 
प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकास आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने कलम १४४ ( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आला आहे . 


सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीत दिनांक ५ जानेवारी २०२३ रोजी ०० - ०१ वा . पासून ते दिनांक ४ 
फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे २४-०० वा . पर्यत अंमलात राहील . 


उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शस्त्र परवानाधारकांवर भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशिर कारवाई केली 
जाईल . सदरचा आदेश दिनांक ४ जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शिक्क्याने दिला आहे . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – १ अ 


डॉ . श्रीकांत परोपकारी , 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , 
ठाणे शहर . 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 

- 

क्रमांक रा.अ. / ६ ९ ६२ / २०२२ . – श्री . टी . एम . जहागीरदार , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव यांची 
दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ व दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ अशी एकूण २ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेंत येत आहे . 
पर्याची व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


- 


श्री . टी . एम . जहागीरदार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यावर त्यांची अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव 
म्हणुन पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेंत येत आहे की , श्री . टी . एम . जहागीरदार , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहीले असते . 

श्री . टी . एम . जहागीरदार , अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्यांच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ . 


अ . य . थत्ते , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

— 

क्रमांक रा.अ. / ६ ९ ६१ / २०२२. – श्री . एन . एस . कोले , जिल्हा न्यायाधीश १ , माणगाव , रायगड यांची दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२२ ते 
२६ डिसेंबर २०२२ अशी एकूण ८ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेंत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एन . एस . कोले , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१ , माणगाव , रायगड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत 

आहे . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेंत येत आहे की , श्री . एन . एस . कोले हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश - १ , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एन . एस . कोले , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एच . के . भालेराव , जिल्हा न्यायाधीश - २ , माणगाव , रायगड यांजकडे होता . 


अ . य . थत्ते , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ६ ९ ६० / २०२२.- श्री . अ . य . थत्ते , जिल्हा न्यायाधीश - २ , रायगड - अलिबाग यांचा दिनांक २ जानेवारी २०२३ ते दिनांक ४ 
जानेवारी २०२३ अशी तीन दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १ जानेवारी २०२३ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ रोजीचे 
का . वे . नंतरपासून ते दिनांक ५ जानेवारी २०२३ रोजीचे का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

श्री . अ . य . थत्ते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश - २ , रायगड अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अ . य . थत्ते , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश - २ , रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अ . य . थत्ते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 


दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २ जानेवारी २०२३ रोजीचे का . वे . पूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
तसेच त्यांचेकडे असलेला प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश सो . , रायगड अलिबाग , जिल्हा न्यायाधीश - १ , रायगड- अलिबाग व जिल्हा न्यायाधीश - ३ , 
रायगड - अलिबाग यांचे न्यायालयाच्या कार्यभारासह श्री . के . जी . पालदेवार , जिल्हा न्यायाधीश - २ , पनवेल रायगड यांचे न्यायालयाकडे असेल . 


२ 

दिनांक २ जानेवारी २०२३ चे का.वे. पासून ते दिनांक ५ जानेवारी २०२३ रोजीचे का.वे. पूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा 
न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ . 


अ . य . थत्ते , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 


- 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / १३ / २०२३ . – श्रीमती ए . एन . नावंदर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर अलिबाग यांची दिनांक ३ जानेवारी २०२३ ते 
दिनांक ७ जानेवारी २०२३ अशी एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक ८ जानेवारी २०२३ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच 
दिनांक २ जानेवारी २०२३ रोजीचे का . वे . नंतरपासून ते दिनांक ९ जानेवारी २०२३ रोजीचे का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक २ जानेवारी २०२३ . 


श्रीमती ए . एन . नावंदर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती ए . एन . नावंदर हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
श्रीमती ए . एन . नावंदर , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 


- 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / १४ / २०२३ . श्री . अ . य . थत्ते , जिल्हा न्यायाधीश - २ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक २३ 
डिसेंबर २०२२ अशी तीन दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 


श्री . अ . य . थत्ते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अ . य . थत्ते , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश - २ , रायगड अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अ . य . थत्ते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक २ जानेवारी २०२३ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे यांजकडून 
मनाई आदेश 


क्रमांक विशा ठाणे / मनाई आदेश / ०१ / २०२३ . – ज्याअर्थी , दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी मकरसंक्रांत सणानिमित्त ठाणे शहरात उडविल्या 
जाणाऱ्या पतंगांना वापरण्यात येणारा मांजा ( दोरा ) हा काही ठिकाणी नायलॉन दोऱ्याचा असल्याचे निदर्शनास आले आहे . मकरसंक्रांत सणाच्या 
निमित्त पतंग उडविण्याचे प्रकार जास्त प्रमाणात असतो व मोठ्या प्रमाणात नायलॉन मांजा , काचेचा वापर करण्यात आलेला धागा यांचा वापर होतो . 
पतंग उडविताना तसेच दोन पतंगांमध्ये पेच झाल्याने ( दोऱ्याचे ) घर्षण होऊन मोठ्या प्रमाणात मांजा तुटून उंच झाडे व इमारतीमध्ये अडकतो . 
त्यामुळे वन्य पशुपक्ष्यांच्या जिवितास धोका निर्माण होऊन वन्य पशुपक्षी जखमी होण्याचे प्रमाण व प्राण गमविण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे . 
पतंगाच्या मांज्यामुळे रस्त्यावरून जाणारे दुचाकी वाहनावरील स्वार , शाळेतील विद्यार्थी व पतंगाच्या मागे धावणारे मुले / इसम इत्यादी यांचा अपघात 
होऊन त्यात ते जखमी होणे व जिवितहानी होणे असे प्रकार या मांजामुळे घडू शकतात . नायलॉनचा मांजा लवकर तुटत नाही व त्याचा नाशही होत 
नाही . तो पर्यावरणास हानिकारक ठरत आहे , करीता त्याच्या विक्री , साठा व वापरावर बंदी घालण्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 


सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्याकामी मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी , मी , डॉ . श्रीकांत परोपकारी , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर आम्हांला पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांनी फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये त्यांना असलेले अधिकार त्यांचे कार्यालयीन आदेश जा . क्र . CP / SB / ORDERS / 87 / 2022 
Date 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत 
दिनांक १५ जानेवारी २०२३ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२३ या कालावधीत खबरदारीचा उपाय म्हणून पतंग उडविणेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या 
मांजासाठी नायलॉन दोरा व ज्या मांजास काचेची कोटिंग आहे त्याची विक्री , साठा व वापर यावर बंदी घालत आहे . सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी 
व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . 


सर्व संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त तसेच 
परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ११ जानेवारी २०२३ रोजी दिलेला आहे . 


डॉ . श्रीकांत परोपकारी , 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , 
ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस उप आयुक्त कार्यालय , विशेष शाखा , ठाणे शहर यांजकडून 
मनाई आदेश 

क्रमांक विशा / एम.आय.डी.सी . / मनाई आदेश / १७४/२०२३ . – ज्याअर्थी , उल्हासनगर महानगरपालिका विरुद्ध वनशक्ती चॅरिटेबल ट्रस्ट 
यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल सिव्हील अपिल क्र . १०५८२/२०१७ सुनावणीमध्ये आदेशित केल्याप्रमाणे मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन यांचे 
अध्यक्षतेखाली दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती . बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिव , 
महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे . 


२. ज्याअर्थी , मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दा क्र . ३ मधील उपमुद्दा क्र . ८ 
मध्ये नमूदप्रमाणे सर्व औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८:०० ते सकाळी ०६:०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला त्वरीत बंदी घालण्याचे 
आश्वासित केले आहे . 


३. ज्याअर्थी , सर्व संबंधीत औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८:०० ते सकाळी ०६:०० या कालावधीत टँकरमधून धोकादायक केमिकल 
वाहून नेऊन ते रात्रीच्या वेळी नदीच्या पात्रात सोडले जातात , त्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते . पाणी प्रदूषित झाल्याने लोकांचे आरोग्यास धोका 
निर्माण होतो आणि नदीतील जैवविविधतेवर परिणाम होतो . त्या अनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 
१४४ अन्वये खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने डोंबिवली , अंबरनाथ , अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सर्व प्रकारचे टँकर 
बंदीबाबत आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 


४. त्याअर्थी , मी , डॉ . श्रीकांत परोपकारी , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर आम्हांस पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर 
यांनी त्यांना , शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 
कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी , त्यांचे कार्यालयीन आदेश 
जावक क्रमांक CP / SB / ORDERS / 87 / 2022 , DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून डोंबिवली , 
अंबरनाथ , अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८:०० ते सकाळी ०६:०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला 
बंदी घालण्यात येत आहे . 


सदर मनाई आदेश दिनांक १४ जानेवारी २०२३ रोजी ००.०१ पासून दिनांक १४ मार्च २०२३ रोजी २४.०० वा पर्यंत अंमलात राहील . 
डोंबिवली , अंबरनाथ , अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८:०० ते सकाळी ०६:०० वा . पर्यंत सर्व प्रकारचे 
टँकर वाहतुकीला बंदी राहील . 

सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता , कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . 

६ . 

संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त तसेच 
परिमंडळीय पो . उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

७. सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १३ जानेवारी २०२३ रोजी दिलेला आहे . 


डॉ . श्रीकांत परोपकारी , 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , 
ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक वि.शा. / टे - १३ / मनाई आदेश / २०२२-२१३ . - ज्याअर्थी मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय 
पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक 
१५ जानेवारी २०२३ रोजी मकर संक्रांत या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते . 


ज्याअर्थी , मी , प्रकाश गायकवाड , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमाकं /पो.आ.वा./अधि.प्रदान/आदेश/ 
३०/२०२० दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) 
चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत . 

९ 


मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड , काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर , 
आचोळे , वालीव , पेल्हार , नालासोपारा , तुळींज , विरार , अर्नाळा व मांडवी असे एकूण १६ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधित राहावी , समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 


१ . 

२ . 

३ . 


त्याअर्थी वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , प्रकाश गायकवाड , पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जिवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील प्रमाणे मनाई आदेश देत आहे . 


४ . 


९ 


शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 
दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 

कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वादय वाजवणे . 


६ . 

सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 


७ . 

पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही . 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . " 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागु राहणार नाहीत . 


१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 

३ . 

सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 

४ . 

सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 

५ . 

पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

व 

६. सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण . 


सदर मनाई आदेश दिनांक १३ जानेवारी २०२३ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २२ जानेवारी २०२३ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , 
दिनांक ११ जानेवारी २०२३ . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ 


प्रकाश गायकवाड , 

पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १ ९ ५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ) , पश्चिम उपनगरे , मुंबई यांजकडून 

कायमस्वरूपी 

अधिसूचना / आदेश 

क्रमांक ४० / पोउआ / प . उ . / वा . / कायम / अधि . / वाहतूक / २०२३. – वाहतुकीच्या दृष्टीने तसेच वाहतुकीस होणारा अडथळा त्यासाठी तसा 
निर्देश देण्याकरीता खालीलप्रमाणे वाहतुकीचे निर्बंध देण्याकरीता मी मंगेश शिंदे , पोलीस उप आयुक्त , वाहतूक , पश्चिम उपनगरे , मुंबई मोटार वाहन 
अधिनियम , १ ९ ८८ चे कलम ११५ ( १ ९ ८८ चा अधिनियम ५ ९ ) व शासकीय अधिसूचना क्रमांक एम . व्हि.ए. ०५८ ९ / सी आर -१०६१ / टिआरए २ 
दि . १ ९ मे १ ९९ ० या नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

क्र . ०८ / पोउआ / वाहतूक / पश्चिम / उपनगरें / कायमस्वरूपी / अधि . / २०२३ , दिनांक ७ जानेवारी २०२३ . 

वाहने उभी करण्यास मनाई 


१० 


समता नगर वाहतूक विभागांतर्गत ठाकूर व्हिलेज , कांदिवली पूर्व , मुंबई १०१ येथील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी वाहतुकीचे सुलभ नियोजन 
व्हावे याकरिता खालील नमूद ठिकाणांच्या गेटच्या ५० मीटर अंतरावर सर्व प्रकारच्या वाहनांना कायमस्वरुपी नो - पार्कींग ( No Parking ) 
करण्यात येत आहे . 


( १ ) ठाकूर पब्लिक स्कूल 

( २ ) कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर अॅण्ड मॅनेजमेंट 

( ३ ) ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनल स्कूल 

( ४ ) ई.एस.आय. एस . हॉस्पिटल 

( ५ ) प्रस्तावित मोकळा हॉस्पिटल प्लॉट 

सदर आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी दिनांक ७ जानेवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे . 


मंगेश शिंदे , 
पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ) , 
पश्चिम उपनगरे , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE , TRAFFIC , 
WESTERN SUBURBAN , MUMBAI 

PERMANENT NOTIFICATION / ORDER 

No. 40 / TCB / DCP / TRF / WEST / SUB /2023.- In order to prevent danger , obstruction and 
inconvenience to the public , to so direct , I , Mangesh Shinde , Dy . Commissioner of Police , Traffic , 
Western Suburbans , Mumbai , in exercise of the powers conferred upon me under section 115 of 
Motor Vehicles Act , 1988 ( Act No. 59 of 1988 ) , read with Government of Maharashtra Notification 
No. M.V.A. 0589 / C.R. - 1061 / TRA - 2 , dated 19/05/1990 , do hereby issue the following order as under . 
Dt . 07/01/2023 


No. 08 / D.C.P / WEST . / SUB . / TRF . / PERM . / NOT . / 2023 , 


NO PARKING 


In the jurisdiction of Samtanagar Traffic Division for better traffic regulation and decrease 
traffic congestion ; at Thakur Village , Kandivali East , Mumbai 101 , there will be Permanent No 
Parking for all types of vehicles up to 50 meters distance from the gate of following places . 

( 1 ) Thakur Public School 


( 2 ) College of Architecture and Management 

( 3 ) Oxford International School 

( 4 ) ESIS Hospital 

( 5 ) Proposed reserve Plot of Hospital . 

Issued under my seal and signature of the 7th day of January 2023 . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) - २ अ 


११ 


MANGESH SHINDE , 
Dy . Commissioner of Police , 
Traffic , Western Suburban , Mumbai . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १ ९ ५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर यांजकडून 


आदेश 

क्रमांक वि.शा. / सुरक्षा शाखा / मनाई आदेश / ०८ / २०२३ . – देशातील विविध ठिकाणी अतिरेकी / दहशतवादी , असामाजिक घटक यांनी 
रिमोटद्वारे नियंत्रित होणा - या ड्रोन अथवा हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत . प्राप्त परिस्थितीमध्ये ठाणे शहर पोलीस 
आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भागात अतिरेकी / दहशतवादी असामाजिक घटक हे पॅराग्लाइडर्स , रिमोटद्वारे कंट्रोल होणाऱ्या ड्रोन अथवा 
मायक्रो लाईट एअरक्राफ्टचा वापर करून हल्ला करु शकतात . 


२. ज्याअर्थी ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्यामुळे मानवी 
जीवनाच्या सुरक्षिततेला व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो . 


३ . 

ज्याअर्थी ड्रोनद्वारे , हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे , पॅराग्लायडरद्वारे किंवा रिमोट नियंत्रित मानव विरहीत विमानाद्वारे हल्ला रोखण्यासाठी ठाणे 
शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत दहशतवादी / असामाजिक घटकांच्या कारवायांवर आळा घालणे आवश्यक आहे . तसेच ठाणे शहरात हे 
प्रकार रोखण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 


४. त्याअर्थी मी , डॉ . श्रीकांत परोपकारी , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , आम्हांस पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांनी 
त्यांना शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसुचनेद्वारे ठाणे शहर , पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ 
( १ ) ( ३ ) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी , त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक 
CP / SB / ORDERS / 87 / 2022 , DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस आयुक्तालयातील 
सर्व पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत रिमोटद्वारे कंट्रोल होणारे ड्रोन , नियंत्रित हवाई क्षेपणास्त्र . पॅराग्लायडर्स किंवा मायक्रो लाईट एअरक्राफ्ट यांच्या उड्डाण 
क्रियाकलापांना सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीशिवाय ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १ ९ जानेवारी २०२३ मध्यरात्री पासुन 
ते दिनांक १ ९ मार्च २०२३ रोजीचे मध्यरात्रीपर्यंत ६० दिवसांच्या कालावधीमध्ये बंदी करीत आहे . परंतु रिमोट कंट्रोल मायक्रो लाईट एअरक्राफ्ट 
ड्रोनद्वारे हवाई निगराणी करण्यास ठाणे शहर पोलीसांना परवानगी राहील . 

५ . 

सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . 

६. संबंधितांना आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने , फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त 
तसेच परिमंडळीय पो.उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १६ जानेवारी २०२३ रोजी दिलेला आहे . 


७ . 


डॉ . श्रीकांत परोपकारी , 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , 
ठाणे शहर ... 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 


१३ 


आदेश 

( फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता , १ ९ ७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत ) 

क्रमांक पोआ / ११ ( ०६ ) / ड्रोन / १४४ / ( ०१ ) / २०२३ . – ज्याअर्थी , दहशतवादी / राष्ट्रविरोधी घटक ड्रोन , रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो - लाइट एअरक्राफ्ट 
पॅराग्लायडरचा वापर करून त्यांच्या हल्ल्यांमध्ये आणि त्याद्वारे व्हीव्हीआयपींना लक्ष्य करू शकतात मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक जीवन धोक्यात 
आणू शकतात . सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करू शकतात आणि बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था बिघडवू शकतात . 


२. त्याअर्थी , अशा ड्रोन , रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो - लाइट एअरक्राफ्ट , पॅराग्लायडरद्वारे संभाव्य घातपात रोखण्यासाठी बृहन्मुंबई पोलीस 
आयुक्तालयात अशा घटकांच्या कारवाया , ज्यासाठी काही प्रतिबंधात्मक आणि सक्रिय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे ; 


३. म्हणून मी , विशाल ठाकुर , पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई आणि कार्यकारी दंडाधिकारी मला फौजदारी दंड प्रक्रिया 
संहिता , १ ९ ७३ ( १ ९ ७४ चा कायदा II ) च्या कलम १४४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांद्वारे , ड्रोन , रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो - लाइट एअरक्राफ्ट , 
पॅराग्लायडर्स , पॅरा मोटर्स , हॅण्ड ग्लायडर्स हॉट एअर बलून इत्यादी च्या उड्डाण क्रियांना बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंध 
करण्याचे आदेश पुढील ३० दिवसांसाठी म्हणजे १३ जानेवारी २०२३ ते ११ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत देत आहे . मुंबई पोलिसांकडून हवाई पाळत ठेवणे 
किंवा पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई यांच्या लेखी विशिष्ट परवानगीने करण्यात येणारी कारवाई अपवाद राहील . 


४. हा आदेश दिनांक १३ जानेवारी २०२३ रोजी रात्रौ ०० - ०१ पासून दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२३ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत . त्यापूर्वी मागे 
घेतल्याशिवाय लागू राहील . 

५ . 

या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहिता , १८६० च्या कलम १८८ अन्वये दंडनीय असेल . 


६. सर्व संबंधितांना वैयक्तिकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे , याद्वारे एकतर्फी आदेश पारित करण्यात आला आहे . 
लोकांच्या माहितीसाठी प्रसार माध्यमाद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे , सर्व स . पो . आ . , सर्व पो . उ . आ . महानगरपालिका वॉर्ड ऑफिस , तहसील 
ऑफिसच्या नोटिस बोर्डवर प्रती चिकटवून प्रकाशित केले जाईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ११ जानेवारी २०२३ रोजी दिला आहे . 


विशाल ठाकुर , 

पोलीस उप आयुक्त , ( अभियान ) , 
तथा कार्यकारी दंडाधिकरी 

बृहन्मुंबई . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १ ९ ५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 

( UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 

No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( 01 ) / 2023.— WHEREAS , it is likely that terrorist / anti - national elements 
might make use of drones , remote controlled micro - light aircrafts , para - gliders in their attacks 
and thereby target VVIPs , endangering the life of public at large , destroy public property and 
cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ; 


2. WHEREAS , it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities 
of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages 
through such drones , remote controlled micro - light aircrafts , para - gliders for which some 
preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same . 


3. THEREFORE , I , Vishal Thakur , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihanmumbai 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order that no flying activities of drone , remote 
controlled micro - light aircrafts , para - gliders , Para Motors , Hand gliders , Hot air balloons , etc. 
shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of 
next 30 Days , i.e. from 13th January 2023 to 11th February 2023 except for aerial surveillance by 
Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
Brihanmumbai . 


4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs . of 13th January 2023 till 24-00 hrs . 
of 11th February 2023 unless withdrawn earlier . 


5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 


6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on the 11th day of the January , 2023 . 


VISHAL THAKUR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 
and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 
१५ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 


अंतिम आदेश 

- 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अंतिम आदेश / एकता मसं / २५२८ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड एकता मजूर सहकारी 
संस्था मर्या . , कामोठे , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ५१२ , दिनांक १७ ऑगस्ट १ ९९ ३ असलेल्या 
सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारीत करण्यात 
यावेत अशी माझी खात्री झाली आहे 
; 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्रीम . निता 
पुगांवकर , सहकारी अधिकारी श्रेणी - १ , अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . 
विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अंतिम आदेश / साईनाथ मसं / २५२ ९ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड साईनाथ मजूर सहकारी 
संस्था मर्या . , गव्हाण - कोपर , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ५२५ , दिनांक २ ९ जुलै १ ९९९ 
असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश 
पारीत करण्यात यावेत अशी माझी खात्री झाली आहे ; 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्रीम . निता 
पुगांवकर , सहकारी अधिकारी श्रेणी -१ , अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . 
विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 


अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अंतिम आदेश / कुणाल मसं / २५३० / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड कुणाल मजूर सहकारी 
संस्था मर्या . , शेलघर , पो . गव्हाण , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ५२ ९ , दिनांक १५ मार्च २००१ 
असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश 
पारीत करण्यात यावेत अशी माझी खात्री झाली आहे ; 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्रीम . निता 
पुगांवकर , सहकारी अधिकारी श्रेणी - १ , अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . 
विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अंतिम आदेश / नंदाईमाता मसं / २५३१ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड नंदाईमाता प्रकल्पग्रस्त 
मजूर सहकारी संस्था मर्या . , तरघर , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ५३२ , दिनांक २० एप्रिल २००१ 
असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश 
पारीत करण्यात यावेत अशी माझी खात्री झाली आहे 
; 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्रीम . निता 
पुगांवकर , सहकारी अधिकारी श्रेणी - १ , अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . 
विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 


अंतिम आदेश 

- 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अंतिम आदेश / विघ्नहर्ता मसं / २५३६ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जि . रायगड विघ्नहर्ता मजूर सहकारी संस्था मर्या . , 
धाकटा खांदा , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ५११ , दिनांक २ जून १ ९९ ३ असलेल्या सहकारी 
संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात यावेत 
अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून विजय 
सडके , मुख्य लिपिक अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी 
यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


१७ 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अव.मध्य.आ. / समऔउसो / २५४ ९ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये , मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल ता . पनवेल , जि . रायगड समविचारी महिला 
औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . , बी - ३० / १ , सेक्टर- ७ , नवीन पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
पीआरडी / ( आय ) / ५१३ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २००४ असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . निलेश चव्हाण , उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी 
संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय 
अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणाको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी 
या कार्यालयात दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी २ -०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सुनावणीप्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या 
दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश पारित 
करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 


मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अव.मध्य.आ. / ईएफएसीबसेसो / २५५० / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल ता . पनवेल , जि . रायगड ई.एफ.ए.सी. 
बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्या . , प्लॉट नं . ००६ , बि . नं . ७ , इकॉनॉमी सेक्टर , महालक्ष्मी नगर , मु . पो . नेरे , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ ) / १३८५ / २०१३-१४ / सन -२०१३ , दिनांक ८ मे २०१३ असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत 
मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . निलेश चव्हाण , उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी 
संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय 
अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणाको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी 
या कार्यालयात दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी २-०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक 
त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश 
पारित करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अंतिम आदेश / ओमकार मसं / २५५१ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जि . रायगड ओमकार मजूर सहकारी संस्था मर्या . , 
चिंचपाडा , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ५३३ , दिनांक २८ डिसेंबर २००१ असलेल्या 
सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारीत करण्यात 
यावेत अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . मोहन 
ढेरंगे , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 
१ ९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 


अंतिम आदेश 

/ 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अंतिम आदेश / जय हनुमान मसं / २५५२ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल ता . पनवेल , जि . रायगड , जय हनुमान 
प्रकल्पग्रस्त मजूर सहकारी संस्था मर्या . , कोंबडभुजे , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ५०६ , 
दिनांक २३ मार्च १ ९९ २ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था 
विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात यावेत अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याचप्रमाणे , उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . मोहन 
ढेरंगे , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अंतिम आदेश / स्वराज्य मसं / २५५३ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , स्वराज्य मजूर सहकारी 
संस्था मर्या . , दुर्गामाता मंदीरामागे , करंजाडे , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ५३५ , दिनांक १३ 
जुलै २०१० असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम 
आदेश पारित करण्यात यावेत अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याचप्रमाणे , उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . मोहन 
ढेरंगे , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ अ 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 


मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अव.मध्य.आ. / पामउसेसो / २५५ ९ / सन २०२२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल ता . पनवेल , जि . रायगड , पार्वती महिला उद्योग सेवा 
सहकारी संस्था मर्या . , रूम नं . ३०१ , शिवलिला हौसिंग सो . , सेक्टर -६ ए , कामोठे , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
जीएनएल ( ओ ) / ३२२ ९ / २०१६-१७ / सन -२०१६ , दिनांक ६ एप्रिल २०१६ असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित 
करीत आहे . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . संजय पाटील , अपर उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी 
संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय 
अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणाको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी 
या कार्यालयात दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी २ -०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक 
त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश 
पारित करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अव . मध्य . आ . / शिवशक्तीसुबे / २५६० / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल ता . पनवेल , जि . रायगड , शिवशक्ती सुशिक्षित 
बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या . , वळवली , पो . नावडे , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / 
५६५ / २००६-०७ / सन -२००७ , दिनांक १ फेब्रुवारी २००७ असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . संजय पाटील , अपर उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी 
संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय 
अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणाको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी 
या कार्यालयात दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी २ -०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक 
त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश 
पारित करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ २१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 


मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिप / वि . २ / क . १०२ / अव.मध्य.आ / खारेश्वरसेसो / २५६१ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , श्री खारेश्वर सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , घोसाळवाडी , पो . पोयंजे , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ३६०० / २०१७-१८ / 
सन २०१७ , दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . संजय पाटील , अपर उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी 
संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय 
अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणाको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी 
या कार्यालयात दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दु . २ -०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या 
दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश पारीत 
करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अव.मध्य.आ. / करुणेश्वअसो / २५६२ / सन २०२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , केतन करुणेश्वर अपंग 
सेवा सहकारी संस्था मर्या . , मु . शांतीवन , पो . नेरे , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ५ ९ ० / २०१०-११ / 
सन २०१० , दिनांक १३ मे २०१० असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . संजय पाटील , अपर उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी 
संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय 
अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणाको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी 
या कार्यालयात दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दु . २-०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या 
दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश पारीत 
करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 


मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अव . मध्य.आ. / बबेसेसो / २५६३ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल ता . पनवेल , जि . रायगड , बहिरीनाथ बेरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था मर्या . , बेलपाडा , पो . जोसई , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ३४०८ / २०१७-१८ / 
सन -२०१७ , दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१७ असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . संजय पाटील , अपर उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी 
संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय 
अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणाको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी 
या कार्यालयात दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दु . २-०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या 
दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश पारीत 
करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अव.मध्य.आ. / श्रप्रकृअसेसो / २५६४ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल ता . पनवेल , जि . रायगड , श्रमिक प्रकल्पग्रस्त कुशल 
अकुशल सेवा सहकारी संस्था मर्या . , फा . प्लॉट नं . ४८२ , साईनगर , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
जीएनएल / ( ओ ) / ३४१० / २०१७-१८ / सन २०१७ , दिनांक १३ एप्रिल २०१७ असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित 


करीत आहे . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . संजय पाटील , अपर उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी 
संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय 
अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणाको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर 
अ शाच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी 
या कार्यालयात दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दु . २-०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या 
दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश पारीत 
करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ २३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 


मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अव . मध्य . आ . / तुग्राशेसेसो / २५६५ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक संस्था , पनवेल ता . पनवेल , जि . रायगड , तुरमाळे ग्राम शेतकरी 
देखभाल सेवा सहकारी संस्था मर्या . , मु . तुरमाळे , शिरढोण , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ५ ९ १ / 
२०१०-११ / सन २०१० , दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१० असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . संजय पाटील , अपर उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी 
संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय 
अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणाको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी 
या कार्यालयात दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दु . २-०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या 
दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश पारीत 
करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अव . मध्य.आ. / विघ्नहर्तादेसो / २५६६ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल ता . पनवेल , जि . रायगड , न्यू श्री विघ्नहर्ता सहकारी 
देखभाल संस्था मर्या . , न्यु श्री विघ्नहर्ता सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . सर्व्हे नं . १५० , हिस्सा नं . ३ , वाजे गाव , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी 
क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ३७५६ / २०१७-१८ / सन २०१८ , दिनांक २१ मार्च २०१८ असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत 
मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . संजय पाटील , अपर उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी 
संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय 
अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणाको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी 
या कार्यालयात दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दु . २-०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या 
दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश पारीत 
करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 


मध्यंतरीय आदेश 

- 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अव . मध्य.आ. / आकास्वयंसेसो / / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल ता . पनवेल , जि . रायगड , आषाढी कार्तिकी 
स्वयंरोजगार सहकारी सेवा संस्था मर्या . , आपटा नवीन कोळीवाडा , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / 
१३ ९ ० / २०१५-१६ / सन २०१५ , दिनांक २३ जून २०१५ असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . संजय पाटील , अपर उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी 
संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय 
अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणाको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी 
या कार्यालयात दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी दु . २-०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या 
दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश पारीत 
करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अव.मध्य.आ . / शेतकरी खविसंघ / २५६ ९ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल ता . पनवेल , जि . रायगड , शेतकरी सहकारी 
खरेदी विक्री संघ मर्या . , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / ( पीडब्ल्यूएल ) / एजीआर / ( एम ) / ५०१ , दिनांक १३ जुलै १ ९ ८७ 
असलेल्या संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्री . मोहन ढेरंगे , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था पनवेल , यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय अवसायन आदेशाबाबत संस्था 
सभासद , धनको , ऋणाको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून १ 
महिन्याचे आत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक १५ 
जानेवारी २०२३ रोजी दु . २ -०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व कागदोपत्री 
पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतील 
याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , वाहतूक यांजकडून 


तात्पुरती अधिसूचना 

क्रमांक ९ ६ / पोउआ / दक्षिण / वा / २०२३. – ज्याअर्थी , मुंबई ट्रान्स हार्बरलिंक प्रोजेक्ट -१ च्या रॅम्प A , B , E व रॅम्प C1 पूर्व मुक्त मार्ग संलग्न 
( जोडणी ) करणेबाबतचे कामकाजासाठी रात्रौ पूर्व मुक्त मार्ग दक्षिण व उत्तर वाहिनी बंद करणे गरजेचे आहे . 


त्याअर्थी , जनतेस होणारा त्रास , वाहन चालकांची सुरक्षितता , त्यांना होणारे अडथळे , धोका आणि गैरसोय टाळण्यासाठी , मी गौरव सिंह , 
भा.पो.से. , पोलीस उप आयुक्त , ( दक्षिण ) वाहतूक , भायखळा , मुंबई , मोटारवाहन कायदा , १ ९ ८८ चे कलम ११५ ( १ ९ ८८ चा अधिनियम ५ ९ ) व 
शासकीय अधिसूचना क्र . एमव्हीए ०५८ ९ / सीआर -१०६१ / टीआरए -२ , दिनांक १ ९ मे १ ९९ ० सहपी ६६८ दुरूस्ती शासकीय अधिसूचना क्र . एमव्हीए 
०५८ ९ / सीआर -१०६१ / टी आर ए -२ , दिनांक ३० सप्टेंबर २००२ यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालील आदेश 
देत आहे . 

खालील नमूद 
Month 

Jan - 23 


Feb -23 


Mar -23 


Apr 23 


May - 23 


२५ 


कालावधीत पूर्व मुक्त मार्ग मध्यरात्रौ ०० -०० वा . पासून ते पहाटे ०५-०० वा . पर्यंत वाहतुकीसाठी बंद ठेवणे गरजेचे आहे . 

From 

To 

No. of Days 

18-01-2023 

18-01-2023 

01 

23-01-2023 

23-01-2023 

01 

06-02-2023 

11-02-2023 

06 

13-02-2023 

18-02-2023 

06 

03-03-2023 

06-03-2023 

04 

10-03-2023 

18-03-2023 

09 

21-03-2023 

25-03-2023 

05 

30-03-2023 

31-03-2023 

02 

04-04-2023 

07-04-2023 

04 

13-04-2023 

15-04-2023 

03 

19-04-2023 

22-04-2023 

04 

26-04-2023 

28-04-2023 

03 

02-05-2023 

02-05-2023 

01 

05-05-2023 

05-05-2023 

01 

09-05-2023 

09-05-2023 

01 

12-05-2023 

12-05-2023 

01 

16-05-2023 

16-05-2023 

01 

19-05-2023 

19-05-2023 

01 

22-05-2023 

22-05-2023 

01 

23-05-2023 

23-05-2023 

01 

26-05-2023 

26-05-2023 

01 

29-05-2023 

29-05-2023 

01 

30-05-2023 

30-05-2023 

01 

59 


Total No. of days 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
वाहतुकीस पर्यायी मार्ग : 


( १ ) पूर्व मुक्त मार्ग दक्षिण वाहिनीवरील वाहनांना भक्ती पार्क येथून डावे वळण घेऊन शांती नगर रोड , दया शंकर चौक येथून एम.बी.पी.टी. 
रोडने पुढे इच्छित स्थळी जाता येईल . 

( २ ) तसेच पूर्व मुक्त मार्ग उत्तर वाहिनीवरील वाहनांना वाडीबंदर - ऑरेन्ज गेट- एम . बी . पी . टी . रोडने पुढे इच्छित स्थळी जाता येईल . 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिनांक १७ जानेवारी २०२३ रोजी जारी करण्यात आला आहे . 


गौरव सिंह ( भा.पो.से. ) , 
पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , 
वाहतूक , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE ( SOUTH ) TRAFFIC , 
MUMBAI 


TEMPORARY NOTIFICATION 

No. 96 DCP South / Traffic / Notification / 23.— Whereas , in connection with Eastern Freeway and 
Mumbai Trans harbour Link Project - 1 , it is necessary to close the freeway ( both South and North 
Bound ) during night for ramp A , B , E and ramp C1 connectivity . 


Therefore , in order to facilitate the smooth movement of traffic and prevent danger obstruction 
and inconvenience to the public , I , Gaurav Singh , IPS , Dy . Commissioner of Police ( South ) , Traffic , 
Mumbai , in excerise of the powers conferred upon me vide section 115 of M V Act , 1988. ( Act No. 
59 of 1988 ) and Government Notification No. MVA 0589 / CR - 1061 / TRA - 2 , Dtd . 19/05/1990 do hereby 
order as under . 

Eastern Freeway shall be closed for traffic from 00:00 hrs to 05:00 hrs for the below 
mentioned dates . 


Month 

Jan - 23 


Feb - 23 


Mar -23 


Apr - 23 


May - 23 


Total No. of days 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ अ 


From 

18-01-2023 

23-01-2023 

06-02-2023 

13-02-2023 

03-03-2023 

10-03-2023 

21-03-2023 

30-03-2023 

04-04-2023 

13-04-2023 

19-04-2023 

26-04-2023 

02-05-2023 

05-05-2023 

09-05-2023 

12-05-2023 

16-05-2023 

19-05-2023 

22-05-2023 

23-05-2023 

26-05-2023 

29-05-2023 

30-05-2023 


२७ 


To 

18-01-2023 

23-01-2023 

11-02-2023 

18-02-2023 

06-03-2023 

18-03-2023 

25-03-2023 

31-03-2023 

07-04-2023 

15-04-2023 

22-04-2023 

28-04-2023 

02-05-2023 

05-05-2023 

09-05-2023 

12-05-2023 

16-05-2023 

19-05-2023 

22-05-2023 

23-05-2023 

26-05-2023 

29-05-2023 

30-05-2023 


No. of Days 

01 

01 

06 

06 

04 

09 

05 

02 

04 

03 

04 

03 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

59 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

Alternative Route for traffic movement : 

( 1 ) All vehicles on Eastern Freeway ( South Bound ) shall take a left turn from Bhakti Park 
towards Shanti Nagar Road , Dayashankar Chowk to MBPT Road to reach their desired 
destination . 


२८ 


( 2 ) All vehicles on Eastern Freeway ( North Bound ) shall take a left turn from Wadibunder 
Juction . Orange Gate Right turn MBPT Road to reach their desired destination . 


The above order is issued on temporary basis , will be in effect from 17th January 2023 to 
30th May 2023 . 

Issued under my seal and signature on the 17th day of January , 2023 . 


GAURAV SINGH , I.P.S. , 

Dy . Commissioner of Police ( South ) , 
Traffic , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS MUMBAI 

Order 

No. CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2023 - 02. Whereas , I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I , Dr. Ravindra Shisve , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power 
conferred upon me under sub - section ( 1 ) , ( 2 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 
( Mah . Act XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00.01 hours of 19th January 2023 to 24.00 hrs . of 2nd February 


२ ९ 


2023 . 

1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( b ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 


( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 

( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 


2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 32 feet . 

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 
( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not expired . 


5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing 
through media . 

Given under my hand & Seal this 17th January , 2023 . 


DR . RAVINDRA SHISVE , 
Commissioner of Police , 
Railways , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १ ९ ५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक आस्था / बी -२ / १५० / सन २०२३. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा सुट्टी भोगण्याचा व मुख्यालय सोडण्याचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे 
कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


३० 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्री . एस . के . सोनवणे , 
दिवाणी न्यायाधीश 


( क . स्तर ) व 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 

राजापूर . 


शिल्लक 

अर्जित / 

परिवर्तीत 


रत्नागिरी , 

दिनांक ५ जानेवारी २०२३ . 


रजा 

( ३ ) 


६७ दिवस 

अर्जित 

रजा . 


अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 

मागितलेचा 

दिनांक 

( ४ ) 


दिनांक ७ जानेवारी 
२०२३ ते दिनांक 
२१ जानेवारी २०२३ 
रोजीचे पंधरा दिवसांची 
अर्जित रजा . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 
सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 


दिनांक २२ जानेवारी २०२३ 
रोजीची सुट्टी . 
दिनांक ६ जानेवारी २०२३ 
चे कार्या . वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २३ जानेवारी २०२३ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 

श्री . एस . एस . नलवडे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , वर्ग -१ , 
राजापूर 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


व्ही . आर . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोंकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . / आस्थापना १० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ 
( २ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म.राज्य ) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर 
४३२० / स -४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


३१ 


( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म.राज्य ) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / 
का.वि .६०७ / प्र.क्र .०१ / २०२२ पुणे , दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 


( ४ ) जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांचेकडील पत्र क्र . शि . दा . / नवी डोंबिवली / परिरक्षण प्रस्ताव / २०२२ / ३५५२ ठाणे 
दिनांक २२ डिसेंबर २०२२ व दिनांक ११ जानेवारी २०२३ / ९ ८ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ना . भू . २ / गांवठाण / अधिसूचना / २०२३/३४७ . – महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 
१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या 
अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म . राज्य ) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर -४३२० / स- ४ / 
९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये कोंकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे . तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली 
गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) पुणे यांनी 
त्यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / का.वि. ६०७ / प्र.क्र .०१ / २०२२ दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक , भूमि अभिलेख 
( प्रादेशिक प्रमुख ) यांना दिलेले आहेत . 


जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये मौजे - नवी डोंबिवली हे ०२ सरकारी मिळकतींचे गांव परिनिरिक्षणासाठी 
परिरक्षण भूमापक डोंबिवली क्र . १ यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा डोंबिवली क्र . १ मध्ये मौजे - नवी डोंबिवली हे गांव नव्याने उप अधीक्षक , 
भूमि अभिलेख , कल्याण यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस 
एत्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १७ जानेवारी २०२३ पासून होणेची आहे . 


जयंत निकम , 

उप संचालक , 

भूमि अभिलेख , कोंकण प्रदेश , मुंबई . 


अ.क्र 
. 
जिल्हा 
तालुका 


१ 


१ 


२ 


ठाणे 


नगर भूमापन योजने अंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणा - या गावांचा / मिळकतींचा तपशिल 

सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने 

( पुनर्रचनेपूर्वी ) 

घ्यावयाचे 
गाव 


३ 


कल्याण 


मुंबई , 

दिनांक १७ जानेवारी २०२३ . 


कार्यालयाचे 

नाव 


४ 


सजा 

५ 


गाव 

६ 


परिशिष्ठ 


ठाकुर्ली पैकी , 

उप अधीक्षक भूमि डोंबिवली | चोळे पैकी , 
अभिलेख 
कल्याण 
क्र 
.१ 

ग.बं.पाथली पैकी 


एकूण 


मिळकती गावे मिळकती 

९ 


७५३ ९ 


७५३ ९ 


नवी डोंबिवली 


०२ 


सजा 

१० 


डोंबिवली 

व्रा.र 


पुनर्रचने नंतरची स्थिती 


य 

गाव 

११ 


ठाकुल पैकी , 

चोळे पैकी , ग.बं.पाथली पैकी 


नवा 

डोंबिवली 

एकूण 


मिळकती 

१२ 


७५३ ९ 


७५४१ 


निर्गमित 


शरा 


* 


सदर सजाचे काम 

उप अधीक्षक भूमि 
अभिलेख 
कल्याण 

यांचेकडील परिरक्षण 


भूमापक डोंबिवली क्र .१ 
यांचेकडून 
करून 
घेणेचे आहे . 


अमर ढोकले , कार्यालय अधीक्षक , 

उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोंकण प्रदेश , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक पोआ / नमुं / विशा / राजकीय / शि.म.संघ.नि. / ५४ / २०२३ . – ज्याअर्थी , भारत निवडणूक आयोगाने उपोद्घातातील अधिसूचनेनुसार , 
महाराष्ट्र विधानपरिषद व्दारे ठाणे व रायगड कोकण शिक्षक मतदार संघाची द्विवार्षिक निवडणूक २०२२-२३ चा कार्यक्रम जाहीर केलेला असून 
त्याची आदर्श आचारसंहिता दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२२ रोजी मध्यरात्री १२-०० पासून लागू झाली आहे . दिनांक ५ जानेवारी २०२३ रोजी पासून 
ते दिनांक १२ जानेवारी २०२३ चे दरम्यान नामनिर्देशन पत्र दाखल करणे , दिनांक १३ जानेवारी २०२३ रोजी नामनिर्देशन पत्राची छाननी होऊन 
दिनांक १६ जानेवारी २०२३ रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख आहे . मतदान दिनांक ३० जानेवारी २०२३ रोजी सकाळी ०८-०० ते 
दुपारी ०४-०० वा . होणार असुन दिनांक २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मतमोजणी व निकाल जाहिर करावयाची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे . नवी मुंबई 
पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ - १ वाशी , व परिमंडळ - २ पनवेल या विभागात मतदान होणार आहेत . 


त्या अनुषंगाने , विविध राजकीय पक्ष प्रचारासाठी झेंडे उभारणे , बॅनर्स , कापडी फलक , पोस्टर लावणे , नोटीसा चिटकविणे , घोषणा लिहिणे , 
कमान , पताका , कट आउट लावणे किंवा चिन्हे वापरतात , त्यामुळे अनेक वेळा दोया , काठया व तत्सम भाग रस्त्यावर आडवा येऊन रहदारीस 
अडथळा होतो . ज्याअर्थी प्रचाराचे कालावधीत अशा किरकोळ कारणावरून वाद निर्माण होऊन पक्ष कार्यकर्त्यामध्ये असंतोषाचे वातावरण तयार 
होते . त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकतो . 


३३ 


त्याअर्थी , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ - १ वाशी व परिमंडळ - २ पनवेलमधील सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीत निवडणुकीच्या 
अनुषंगाने जनजीवन सुरळीत राहण्यासाठी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी तसेच कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होवून सामाजिक तेढ निर्माण होऊ नये , याकरिता मी ' राहुल गायकवाड ' सहा . पोलीस आयुक्त अति . कार्य . पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा नवी 
मुंबई , सन १ ९ ५१ चा महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कायदा , कलम ३३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून नवी मुंबई 
पोलीस आयुक्तालयातील निवडणूक कार्यक्षेत्रात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३३ ( १ ) ( प ) अन्वये रहदारीस अडथळा होईल किंवा उजेड व 
हवा निर्वेधपणे येण्यास प्रतिबंध होईल अशा रितीने कोणत्याही सार्वजनिक रस्ता व सार्वजनिक जागेवर बॅनर्स लावणे , फलक लावणे , खांबावर झेंडे 
लावणे यांस या आदेशाच्या तारखेपासून सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीत सदर निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंतच्या कालावधीसाठी मी प्रतिबंध करीत आहे . 


सदर निवडणुकीचे काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कोणत्याही उमेदवाराने खाजगी इमारत अथवा आवारात पोस्टर , झेंडे , बॅनर्स , 
कापडी फलक लावणे नोटीसा चिटकविणे , घोषणा लिहिणे इत्यादीचा वापर करावयाचा असल्यास त्यांनी प्रथम जागा मालकाची लेखी परवानगी घेणे 
बंधनकारक आहे . अशी लेखी परवानगी संबंधित पोलीस स्टेशनला दाखवून पोलीसांचा ' ना हरकत ' दाखला घेणे देखील बंधनकारक राहील , अशा 
रितीने खाजगी जागेवर लावलेले बॅनर्स , पोस्टर्स इत्यादीमुळे रहदारीस अडथळा होणार नाही , व उजेड हवा अडवली जाणार नाही हे पहाणे त्या 
पक्षाच्या उमेदवाराला बंधनकारक राहील . 


मी सुचना देतो की , सदरहू आदेशाच्या प्रती निवडणूक क्षेत्रात सहज दिसणाऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून ध्वनीक्षेपकाव्दारे सदर आदेश 
प्रसारीत करावा व तशा नोंदी घेण्यात याव्यात . 


सदर मनाई आदेश दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२२ रोजी ००-०१ वा पासून ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी २४-०० वा पावेतो लागू राहील . सदर 
मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरूध्द महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३१ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 
सदर आदेश आज दिनांक ४ जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी जारी केलेला आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ५ 


राहुल गायकवाड , 
सहा . पोलीस आयुक्त 
अति . कार्य पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , नवी मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 

क्रमांक पोआ / नमुं / वि.शा. / म.आ / १५३ / २०२३ . – ज्याअर्थी , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे , निदर्शने , धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक १२ जानेवारी २०२३ रोजी राजमाता जिजाऊ जयंती ( तारखेप्रमाणे ) / स्वामी विवेकानंद जयंती , दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी 
मकरसंक्रांती , दिनांक २३ जानेवारी २०२३ रोजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती / बाळासाहेब ठाकरे जयंती , दिनांक २५ जानेवारी २०२३ रोजी श्री . 
गणेश जयंती ( माघी गणपती ) असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत . नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होऊ नये , याकरीता दिनांक ११ जानेवारी २०२३ रोजीचे ०० - ०१ वा . पासुन ते दिनांक २५ जानेवारी २०२३ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत १५ 
दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन -१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 


३४ 


२. ज्याअर्थी , माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 


३. त्याअर्थी , मी प्रशांत मोहिते , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , नवी मुंबई , मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ११ जानेवारी २०२३ रोजीचे ००-०१ वा . पासुन ते दिनांक २५ जानेवारी २०२३ रोजीचे २४-०० वा . 
पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमुद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ , द्रव्य बरोबर नेणे . 

( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले , तलवारी , दंड , काठ्या , बंदुका , रिव्हॉल्वर , देशी कट्टे , देशी - विदेशी अग्निशस्त्रे , व शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे , बाळगणे , जमा करणे , तयार करणे . 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 

( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 


४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोटकलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
करण्यास पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

५ . 

वर नमुद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य , धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा , सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

६ . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिध्दी करावी . 


७ . 


८ . 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई , 

दिनांक ९ जानेवारी २०२३ . 


प्रशांत मोहिते , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , नवी मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 

क्रमांक पोआ / नमुं /वि.शा./म.आ./७३४३/२०२२ . – ज्याअर्थी , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे , निदर्शने , धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी वर्षाअखेर , दिनांक ३ जानेवारी २०२३ रोजी सावित्रीबाई फुले जयंती / महिला मुक्ती दिन , असे सण आणि 
उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत . नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये , याकरीता दिनांक २७ 
डिसेंबर २०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक १० जानेवारी २०२३ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे . 


२. ज्याअर्थी , माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 


३. त्याअर्थी , मी प्रशांत मोहिते , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , नवी मुंबई , मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक १० जानेवारी २०२३ रोजीचे २४.०० वा . 
पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ , द्रव्य बरोबर नेणे . 

( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले , तलवारी , दंड , काठ्या , बंदुका , रिव्हॉल्वर , देशी कट्टे , देशी - विदेशी अग्निशस्त्रे , व शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे , बाळगणे , जमा करणे , तयार करणे . 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 

( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 


३५ 


४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
करण्यास पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

५ . 

वर नमूद 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य , धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा , सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

६ . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशा नुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


७ . 


८ . 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई , 

दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ५ अ 


प्रशांत मोहिते , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , नवी मुंबई . 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE , SPECIAL BRANCH , NAVI MUMBAI 

Order 


( U / S 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE ) 

No. CP / NM / S.B / 157 /2023.- WHEREAS , it is observed every year that during the kite flying 
festival , injury is caused to people and birds on account of pucca thread made out of plastic or 
similar synthetic material commonly known as Nylon Manja . These injuries many a times turn 
out to be fatal causing death of people and birds , and it is thererfore desirable to protect people 
and birds from the fatal effects of the kite flying thread made out of nylon or plastic or synthetic 
thread . 


2. AND WHEREAS , all these cut threads along with the kites remain on the land and because 
of the very long life of the plastic materials which are non bio - degradable in nature , they can 
cause damage to the ecology once they touch the soil strata , these threads continue to cause 
problems such as blockage of sewers , drainage lines , natural water ways such as rivers , streams , 
adverse effects on soil and waterways and cattle population caused by cutting or falling of such 
threads , suffocation of cows and other animals who ingest food items along with such nylon / plastic 
material , and thus the impact of such plastic materials used for making threads is many and 
varied . 


3. AND WHEREAS , extensive use of such synthetic thread which are non bio - degradable , 
often result in flash - over on the power lines and substations which may cause power interruptions 
to consumers , straining and damaging of electrical assets , cause accidents , injuries to wildlife 
and loss of life , damage to environment . Therefore it is necessary to prevent use of such nylon 
threads for kite flying . 


4. AND WHEREAS , it is desirable to protect birds which are getting extinct day by day and 
classified as rare and endangered species . AND WHEREAS , in the " MAKAR SANKRANTI " kite 
festival , kite flying takes place on large scale in the jurisdiction of Navi Mumbai Police 
Commissionerate . 


5. THEREFORE , I , Prashant Mohite Dy . Commissioner of Police , Special Branch , Navi 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / section 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( No.2 of 1974 ) do hereby order that during the period of 30 days i.e. Date 
12th January 2023 to 10th February 2023 a ban on the use , sale and storage of the pucca threads 
commonly known as Nylon Manja made of the plastic or any such synthetic material which is 
likely to cause grievous injury to the birds as well as to human beings especially during the festivals 
where kite flying is played , in the jurisdiction of Navi Mumbai Police Commissionerate . 


6. This order shall remain in force with effect from 00.01 hrs . of 12th January 2023 till 24.00 
hrs . of 10th February 2023 unless withdrawn earlier . 


7. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 


8. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for information of public through press and by affixing copies on the 
notice boards of the Police Stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Muncipal Ward Offices , 
Sub Registrar Offices and by affixing copies at conspicuous places in the locality . 

Given under my hand and seal this the 9th day of the , January 2023 . 


PRASHANT MOHITE , 

Dy . Commissioner of Police , 
Special Branch , Navi Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE , SPECIAL BRANCH , NAVI MUMBAI 

Order 


३७ 


( U / S 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE ) 

No. CP / NM / S.B / 7412 / 2022.— WHEREAS , information has been received that due to the 
situation prevailing in the areas of Police Stations under the control of Commissioner of Police , 
Navi Mumbai , it is apprehended that terrorist / anti social elements may seek hide - out in the 
residential area , and / or misuse internet facility or other facilities in cyber cafes , and / or misuse 
SIM cards sold by retailers , and / or misuse second - hand vehicles or automobiles sold by dealers , 
and / or misuse vehicle number plate sold by number plate makers in the area of Navi Mumbai 
Police Commissionerate and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public 
tranquility causing grave danger to human life and safety as well as injury to the public property . 


AND THEREFORE , I , Prashant Mohite , Deputy Commissioner of Police Special Branch , 
Navi Mumbai , in exercise of powers conferred upon me by section 144 of Code of Criminal 
Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974 ) do hereby order that ; 


1. Each landlord / owner / persons dealing in property business of any house / property which 
falls under the jurisdiction of area in Police Stations controlled by Commissioner of Police , Navi 
Mumbai , who has let / sub - let / rent out any accommodation to any person shall immediately furnish 
the particulars of the said tenant / tenants to the Senior Police Inspector of the concerned Police 
Station in whose jurisdiction the premises falls . 


If the person to whom the accommodation is let / sub - let / rented out is a foreigner then the 
owner and the foreigner shall immediately furnish his / her name , nationality , passport details i.e 
place and date of issue , validity , visa details i.e visa No. category , place and date of issue , validity , 
whether he / she is registered , if so , registration place and number and reason for stay in city . 


2. Motor vehicle number plate maker falling under the jurisdiction of area in Police Stations 
controlled by Commissioner of Police , Navi Mumbai shall immediately furnish the particulars of 
purchaser of number plate to the Senior Police Inspector of the concerned Police Station . 


3. Cyber cafe owners / proprietors / operators shall not allow any person to use internet 
facility or other facility in the cyber cafe unless or until the person wishing to utilize facility 
submits the identity proof prescribed in the cyber cafe rules and regulation and also follow the 
rules and regulation precisely . Cyber cafe owners / proprietors / operators shall maintain a register 
mentioning details of name , address , date and time of all those visiting the Cyber cafe with their 
identity proof . Also suspected activities shall be immediately brought to the notice of In charge of 
the concerned Police Station . 


4. SIM card retailers shall maintain the following records at their end ; 

( a ) The retailer shall strictly follow the guidelines issued by DOT ( Department of Tele 
communication ) and comply to the KYC guidelines while conducting the business of sale of prepaid 
or post - paid SIM cards . 


( b ) Details of SIM cards sold shall be maintained in a proper register mentioning details of 
name , address - proof and photo identity proof . This register , whenever called for verification shall 
be made available to the Law Enforcement Authorities . 


5. Dealers of second hand cars , automobiles shall maintain a list of all Persons from whom 
they purchase / sell the cars / automobiles along with address proof and details of vehicles purchased / 
sold such as chassis number , engine number , R.T.O. registration number etc. 


6. This order shall come into force w.e.f. 29th December 2022 to 26th February 2023 ( both 
days inclusive ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १ ९ ५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
Any person contravening this order shall be prosecuted under section 188 of Indian Penal 
Code , 1860 . 


३८ 


Since the Notice , due to the shortage of time , cannot be served individually to all concerned , 
the order is hereby passed ex - party . It shall be published for information of public through press , 
by affixing the copies on the Notice Boards of office of Sr.Pls , ACSP , D.Cs.P. and the copies to be 
furnished to all i.e. Navi Mumbai Municipal Corporation , Panvel Municipal Corporation , Uran 
Municipal Council Offices in Navi Mumbai Commissionerate and by affixing the copies at 
conspicuous places in the locality . Officers will also promulgate this order as per provision of 
Section 163 of Maharashtra Police Act . 


Navi Mumbai , 

dated 29th December 2022 . 


PRASHANT MOHITE , 

Dy . Commissioner of Police , 
Special Branch , Navi Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ ३ ९ 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , नवी मुंबई यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक पोउपआ / नमुं / विशा / राजकीय / शि.म.सं. / १६१ / २०२२. – ज्याअर्थी , भारत निवडणूक आयोगाने दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या 
उपोद्घातातील अधिसूचनेनुसार , महाराष्ट्र विधानपरिषदद्वारे कोकण शिक्षक मतदार संघाची द्विवार्षिक निवडणूक २०२२-२३ चा कार्यक्रम जाहीर 
केलेला आहे . दिनांक ५ जानेवारी २०२३ रोजी पासून ते दिनांक १२ जानेवारी २०२३ पर्यंत सकाळी ११ -०० ते दुपारी ०३-०० वा . पर्यंत सदर 
निवडणूक कार्यक्रमांतर्गत उमेदवार किंवा त्यांच्या कोणत्याही सुचकाकडून निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांचे 
कार्यालय , पहिला मजला , कोकण भवन , नवी मुंबई येथे नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारण्यात येणार आहेत . सदर कार्यक्रमांतर्गत नामनिर्देशन पत्र सादर 
करण्याची अखेरची दिनांक १२ जानेवारी २०२३ असून नामनिर्देशन पत्राची छाननी , दिनांक १३ जानेवारी २०२३ रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालय , 
कोकण विभाग , नवी मुंबई येथे होणार आहे . उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा दिनांक १६ जानेवारी २०२३ आहे ; 


त्याअनुषंगाने , विविध राजकीय पक्ष नामनिर्देशन पत्र सादर करतेवेळी उमेदवाराच्या समर्थनार्थ शक्तीप्रदर्शन करणे , विविध वाहनाचा वापर 
करणे , घोषणाबाजी करणे यामुळे किरकोळ कारणावरून वाद निर्माण होवुन , पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण तयार होते . तसेच 
रहदारीच्या नियमनात अडथळा निर्माण होतो . त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवुन सार्वजनिक शांततेचा भंग होण्याची शक्यता आहे . 


त्याअर्थी , मी , प्रशांत मोहिते , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , नवी मुंबई , मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( १ ९ ७४ चा क्रमांक २ ) 
च्या कलम १४४ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून असे आदेश देतो की , 


( १ ) सदर नामनिर्देशन प्रक्रिया कालावधीत उमेदवाराच्या ताफ्यातील जास्तीत जास्त ०३ वाहनांना निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे 
कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात प्रवेश दिला जाईल . 


( २ ) तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात जास्तीत जास्त ०५ व्यक्तींना प्रवेश दिला जाईल . 

हा आदेश दिनांक १० जानेवारी २०२३ रोजीपासून ते दिनांक १६ जानेवारी २०२३ रोजीपर्यंत ( दोन्ही दिवसांचा समावेश ) ०७ दिवसाच्या 
कालावधीसाठी लागू राहील . 

या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहिता १८६० या कायद्याच्या कलम १८८ च्या तरतुदीप्रमाणे शिक्षेस पात्र 
असेल . 


सदरची नोटीस वेळेच्या कमतरतेमुळे सर्व संबंधितांना वैयक्तिकरित्या दिली जाऊ शकत नसल्यामुळे याद्वारे हा आदेश एकतर्फी पारित केला 
आहे . सदर आदेशास वृत्तपत्र माध्यमांद्वारे प्रसिध्दी दिली जाईल , सर्व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , सहा . पोलीस आयुक्त , पोलीस उप आयुक्त , नवी 
मुबंई यांच्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर प्रती चिकटवून जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिध्द केल्या जातील . 


सदर आदेशाच्या प्रती नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील , नवी मुंबई महानगरपालिका , पनवेल महानगरपालिका , उरण नगरपरिषद 
कार्यालयाचे परिसरात दर्शनी ठिकाणी चिकटवून ते प्रसिद्ध करणेत येईल . तसेच , महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम १६३ मधील 
तरतुदीनुसार वरील अधिकारी सदर आदेशास प्रसिद्धी देतील . 


नवी मुंबई , 

दिनांक १० जानेवारी २०२३ . 


प्रशांत मोहिते , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , नवी मुंबई . 


४० 


क्रमांक जिऊनि / मुंबई १ / कक्ष -३ / कलम १५६ / आदेश / ३३८३ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर या 
आदेशान्वये दि बेस्ट एम्प्लॉईज को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , परिवहन भवन , शहीद भगत सिंग रोड , मुंबई ४०० ००१ , 
या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये 
प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकूमनाम्याची तसेच कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता 
विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान 
करीत आहे . 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १ ९ ५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 

आदेश 


( १ ) 

१ 

२ 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . संदेश रघुनाथ नाईक 

श्री . अमोल दाजीराम कांबळे 


6 
. 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप 
निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 


अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 


६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ ४१ 

66 

22 66 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) " असे लिहावे . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि बेस्ट एम्प्लॉईज को - ऑपरेटिव्ह 
क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , परिवहन भवन , शहीद भगत सिंग रोड , मुंबई ४०० ००१. ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१२. वसुली अधिकाऱ्याने , दिनांक १ जानेवारी २०१७ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक २३ एप्रिल २०२२ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रीया राबवावी . 


मुंबई ( १ ) शहर , 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ . 


भाग एक ( को . वि.पु. ) – ६ 


जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण यांजकडून 

कल्याण यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -३ / गृहनिर्माण नोंदणी / अधिसूचना / ३२३३ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की “ नेपच्यून स्वराज्य 
बिल्डींग बी - ११ / बी ” को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सेक्टर २ 
सर्व्हे नं . १/३ , २/३ , २/५ , २/६ , ३/१ , ते ३/३ , ४/१ ते ४/६/२ , 
४/७ ते ४/१० , ४/१२ , ४/१४ , ५/१ , ५/२ , ७४/८ , ७४ / ९ ते 
७४/१३ , ७४/१५ , ७५ , ७६/३ ते ७६/५ , ७६/८ ते ७६/१२ , 
७६/१४ , ७६/२४ , ७६/२६ , ७६/२७ , ७६/२८ ( पी ) , मौजे 
आंबिवली , नेपच्यून स्वराज्य कॉम्प्लेक्स , आंबिवली ( प . ) , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे , नोंदणी क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी / 
( टीसी ) / ३५५१७ / २०२२-२३ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


अधिसूचना 

66 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -२ / गृहनिर्माण नोंदणी / अधिसूचना / ३२२७ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की “ जमुनाबाई टॉवर्स 
बिल्डींग नं . १ - ओ अॅन्ड बी विंग " को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
सर्व्हे नं . ४३ , हिस्सा नं . १० - सी , व्हिलेज काटेमानिवली , पांडूरंग 
नगर , चिंचपाडा रोड , कल्याण ( पूर्व ) , ता . कल्याण , जि . ठाणे , 
नोंदणी क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी / ( टीसी ) / ३५५१४ / २०२२ 
२३ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


कल्याण , 

दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ . 


विशाल जाधवर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

कल्याण तालुका , कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
कल्याण यांजकडून 


अधिसूचना 

66 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -२ / गृहनिर्माण नोंदणी / अधिसूचना / ३२३० / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की “ राईज आराग्या 
बिल्डींग नं . ३ - सी - विंग ” को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . 
४६ , हिस्सा नं . ५ आणि ७ व्हिलेज तिसगांव , गांवदेवी मंदिर जवळ , 
कल्याण ( पूर्व ) , ता . कल्याण , जि . ठाणे , नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
केएलएन / एचएसजी / ( टीसी ) / ३५५१३ / २०२२-२३ / सन २०२२ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 

66 

• गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे आहे . 


कल्याण , 

दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ . 


विशाल जाधवर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

कल्याण तालुका , कल्याण . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


कल्याण , 

दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ . 


विशाल जाधवर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका , कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
कल्याण यांजकडून 


अधिसूचना 

- 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -३ / गृहनिर्माण नोंदणी / अधिसूचना / ३२३४ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की “ नेपच्यून स्वराज्य 
बिल्डींग बी / १० को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सेक्टर- २ , सर्व्हे 
नं . १/३ , २/३ , २/५ , २/६ , ३/१ ते ३/३ , ४/१ ते ४/६/२ , 
४/७ ते ४/१० , ४/१२ , ४/१४ , ५/१ , ५/२ , ७४/८ , ७४ / ९ ते 
७४/१३ , ७४/१५ , ७५ , ७६/३ ते ७६/५ , ७६/८ ते ७६/१२ , 
७६/१४ , ७६/२४ , ७६/२६ , ७६/२७ , ७६/२८ ( पी ) , मौजे 
आंबिवली , नेपच्यून स्वराज्य कॉम्प्लेक्स , आंबिवली ( प . ) , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे , नोंदणी क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी / 
( टीसी ) / ३५५१६ / २०२२-२३ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

" 


कल्याण , 
दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ . 


विशाल जाधवर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका , कल्याण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी विभाग , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - पी / एचएसजी / टिसी / १६१२ ९ / ७५७० / २२ 
२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , चंद्र दर्शन आराध्य को - ऑप . 
हौ . सोसा . लि . , सिटीएस नं . १५ आणि १५ / १ ते १७ , व्हिलेज पहाडी , 
गोरेगाव ( पूर्व ) , हाजी बापू रोड , देवचंद नगर , मालाड ( पूर्व ) , मुंबई 
४०० ० ९ ७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 


मुंबई , 

दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग , 
मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


प्रतिक पोखरकर , 
उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
पी विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 

दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ . 


क्रमांक मुंबई / स.नि / सीविभाग / नोंदणी अधिसूचना / १२५५ / २०२२. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की वेस्ट बे को . ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
जे.एस.एस. रोड , डॉ.एम. बी . वेलकर स्ट्रीट , चेऊलवाडी रोड , काळबादेवी , 
सी.एस.नं.९ १८ ते ९ २१ , ९ २४ आणि ९ २५ , भुलेश्वर - डिव्हिजन , 
मुंबई -४००००२ , नोंदणी क्रमांक - मुंबई / डब्ल्युसी / एचएसजी / टीसी / 
१००८६ / २०२२-२०२३ / सन २०२२ , दिनांक २७/१२/२०२२ ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अधिनियम 
क्रमांक ( २४ ) यांच्या ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार संस्था 

66 

66 

असे करण्यात आले आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ६ अ 


" 


" 


सुदाम काठे , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
सी विभाग , मुंबई . 


क्रमांक मुंबई / स.नि / सीविभाग / नोंदणी अधिसूचना / १२५३ / २०२२.– 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की ईस्ट बे को . ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
डॉ . एम . बी . वेलकर स्ट्रीट , चेऊलवाडी रोड , काळबादेवी , सी.एस. नं.९ १८ , 
९ २० आणि ९ २ ९ , भुलेश्वर - डिव्हिजन , मुंबई ४००००२ , नोंदणी 
क्रमांक - मुंबई / डब्ल्युसी / एचएसजी / टीसी / १००८७ / २०२२-२०२३ / सन 
२०२२ , दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अधिनियम क्रमांक ( २४ ) 
यांच्या ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

66 


मुंबई , 

दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ . 


४३ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
कल्याण यांजकडून 


सुदाम काठे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
सी विभाग , मुंबई . 


अधिसूचना 

66 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -२ / गृहनिर्माण नोंदणी / अधिसूचना / ३२२८ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
- 
कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की “ सुदर्शन आर्केड ” 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . ६१ , हिस्सा नं . ३ ९ ( पैकी ) , 
सिटी सर्व्हे नं . ४ ९ २ ते ५०२ , ५२० ते ५२५ , मौजे मोहने , आंबिवली , 
अटाळी रोड , ता . कल्याण , जि . ठाणे , नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
केएलएन / एचएसजी / ( टीसी ) / ३५५१५ / २०२२-२३ / सन २०२२ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


कल्याण , 

दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

66 


विशाल जाधवर , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

कल्याण तालुका , कल्याण . 


४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू - एम / एचएसजी / ( टीसी ) ३११८ / ११३५ ९ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , लक्ष्मीना एलांजा को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , प्लॉट नं . ८ सीटीएस नं . ५८६/५ बोरला 
व्हिलेज , घाटला व्हिलेज रोड , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ 
( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
” 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / संस्था नोंदणी / २०२३/०३ . – या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , मयुर दुग्ध व्यावसायीक 
सहकारी संस्था मर्या . घावनळे , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम , क्र .२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्र . एस . डी . जी / 
के.डी.एल / अ.जी.आर . / ओ . / ५२० / सन २०२२ , दिनांक ०२ जानेवारी 
२०२३ रोजी नोंदविण्यात आली आहे . 

" 


मुंबई , 

दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , 

एम विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक मुंम / उपनि / बी - २ / २४८७ / २०२२ – याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येत आहे की चेंबूर जयलक्ष्मी डी को - ऑप हौसिंग सोसायटी 
लि . , इमारत क्र . १४ डी , सीटीएस नं- ८२६ ( पार्ट ) , सर्व्हे नं - ६७ 
ते ९ १ , सुभाष नगर , चेंबूर ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०७१ नोंदणी 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी / ( टिसी ) / १४४ / २०२२-२०२३ 
ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० [ सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ( २४ ) ] यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यांत आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ याचा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


मुंबई , 

दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२२ . 


डॉ . प्रशांत सोनवणे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई शहर , पूर्व उपनगरे 

व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र , 
कोकण गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा . 


उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण कृषी 
संस्था असे असून उप वर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 


सिंधुदुर्गनगरी , 

दिनांक ०२ जानेवारी २०२३ . 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम - विभाग , 
मुंबई , यांजकडून 


अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु- एम / एचएसजी ( टीसी ) ३१४१/११३६० / 
२०२२-२३ . – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , नक्षत्र को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , प्लॉट नं . १/१ ऐ , सीटीएस नं . ४५७ , चेंबूर नाका , चेंबूर , मुंबई 
४०० ०७१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सह - भागीदारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

66 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , 

मुंबई , 

दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२२. सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , एम - विभाग , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम - विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / जीएनएल / ओ ३१६८ / ११८५७ / 
२०२२-२३ . – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , सारनाथ नागरी सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , २१८ , पंचशील ( गोवंडी ) एसआरए सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या . , म्युनिसिपल कामगार वसाहत , वा . तु . पाटील मार्ग , 
गोवंडी , मुंबई ४०० ०४३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 

66 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , 

मुंबई , 

दिनांक ३० डिसेंबर २०२२. सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


66 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम - विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 

- 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - एम / एचएसजी / ( टीसी ) / ३१३ ९ / ११३६१ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , शकुंतला शेल्टर्स को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , शकुंतला शेल्टर , प्लॉट नं . १४ , पोस्टल 
कॉलनी , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या 
कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

66 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सह - भागीदारी 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


डॉ . ज्ञानेशवर डोंगरे , 
उप निबंधक , 

मुंबई , 

दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२२. सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


४५ 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / जीएनएल / ओ / ११८५६ / ३१० ९ / २०२२ 
२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , ओम चैतन्य सेवा सहकारी संस्था 
मर्या . , रूम नं . ६०६ , सिध्दीविनायक को- ऑप . हौसिंग सोसा . लि . , बि . 
नं . १ , टिळकनगर , स्टेशनजवळ , टिळकनगर , मुंबई ४०० ०८ ९ . ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप 
वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


डॉ . ज्ञानेशवर डोंगरे , 
उप निबंधक , 

मुंबई , 
दिनांक २३ डिसेंबर २०२२. सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम - विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - एम / एचएसजी / ( टीसी ) / ०२ / ११३६२ / 
२०२२-२३ / सन २०२३. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , टिआरा को - ओप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , प्लॉट नं . ६२ - अ , ६२ - बी , कलेक्टर्स कॉलनी , चेंबूर , 
मुंबई ४०० ०७४ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सह - भागीदारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


डॉ . ज्ञानेशवर डोंगरे , 
उप निबंधक , 

मुंबई , 

दिनांक ३ जानेवारी २०२३. सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ ) / ५२०३ / २०२२ 
२३ / २६४८ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे 
की , श्री साई होम्स देखभाल सहकारी संस्था मर्या . मौजे- भोकरपाडा , 
गांव चिपळे , पो . नेरे , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ५२०३ / २०२२-२०२३ सन २०२२ , 
दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


४६ 


पनवेल , 

दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल जि . रायगड 

यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१ ९ ३ / २०२२ 
२३ / २३१ ९ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , 
श्री कृष्णा रिव्हर व्हॅली सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . १५१ / ५,१५२ / ० विचुंबे , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी 
क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१ ९ ३ / २०२२-२०२३ 
सन २०२२ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) 
अन्वये सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या सदनिकांपुरती नोंदण्यात 
आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 

66 


पनवेल , 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 

पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल जि . रायगड 
यांजकडून 

अधिसूचना 


७ 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५२०० / २०२२ 
२३/२४५५ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे 
की , पार्वती धाम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , गट नं . १६४ , 
हिस्सा नं . ६४ उसर्ली खुर्द , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी 
क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५२०० / २०२२-२०२३ 
सन २०२२ , दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक 
२४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये सक्षम 
प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या सदनिकांपुरती नोंदण्यात आली असून 
तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ 
( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

" 


पनवेल , 

दिनांक ०७ डिसेंबर २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल जि . रायगड 

यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१ ९ ४ / २०२२ 
२३ / २४३ ९ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे 
की , इफोनियम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , बालाजी सिम्फणी 
( इ विंग , ) नविन गट नं . ४५ / २ , जुना सर्व्हे नं . ४५/४ , ४५/८ बी , 
४५ / ९ , ४५/११ ( पार्ट ) , आणि ४५/१८ ( पार्ट ) , शिलोत्तर रायचूर 
आणि सर्व्हे नं . १७३/० , आकुर्ली , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी 
क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१ ९ ४ / २०२२-२०२३ 
सन २०२२ , दिनांक ०५ डिसेंबर २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) 
अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 


पनवेल , 

दिनांक ०५ डिसेंबर २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , 

पनवेल , जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
४७ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल जि . रायगड 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल जि . रायगड 

यांजकडून 
अधिसूचना 

यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१ ९ ५ / २०२२ 
२३ / २४४ ९ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे 
की , सेलेस्टा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , बालाजी सिम्फणी 
( सी विंग , ) नविन गट नं . ४५ / २ , जुना सर्व्हे नं . ४५/४ , ४५/८ 
बी , ४५ / ९ , ४५/११ ( पार्ट ) , आणि ४५/१८ ( पार्ट ) , शिलोत्तर 
रायचूर आणि सर्व्हे नं . १७३/० , आकुर्ली , ता . पनवेल , जि . रायगड 
नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी ) / ५१ ९ ५ / २०२२ 
२०२३ , सन २०२२ , दिनांक ५ डिसेंबर २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) 
अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 


पनवेल , 

दिनांक ०५ डिसेंबर २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल जि . रायगड 

यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१ ९ ६ / २०२२ 
२३ / २४५ ९ / सन २०२२. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे 
की , बालाजी सिम्फणी ( बी विंग , ) नविन गट नं . ४५/२ , ( जुना सर्व्हे 
नं . ४५/४ , ४५/८ बी , ४५ / ९ , ४५ / ११ ( पार्ट ) आणि ४५/१८ 
( पार्ट ) , शिलोत्तर रायचूर आणि सर्व्हे नं . १७३/० , आकुर्ली , ता.पनवेल , 
जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / 
५१ ९ ६ / २०२२-२०२३ सन २०२२ , दिनांक ५ डिसेंबर २०२२ ने ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ 
( ब ) ( २ ) अन्वये सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या सदनिकांपुरती 
नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ 
( १ ) कलम १५४ ब - १ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

66 


पनवेल , 

दिनांक ०५ डिसेंबर २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१ ९ ७ / २०२२ 
२३ / २४४८ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे 
की , बायमा रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , हाऊस 
प्रॉपर्टी नं . ७२४ , तळोजा पाचनंद , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी 
क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१ ९ ७ / २०२२-२०२३ 
सन २०२२ , दिनांक ५ डिसेंबर २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक 
२४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये सक्षम 
प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या सदनिकांपुरती नोंदण्यात आली असून 
तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ 
( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

" 


पनवेल , 

दिनांक ०५ डिसेंबर २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल जि . रायगड 

यांजकडून 

अधिसूचना 


२३/२४४६ / सन २०२२ . 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१ ९ ८ / २०२२ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे 
की , साई गणेश रॉयल रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . २१/१ , उसर्ली खुर्द ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी 
क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१ ९ ८ / २०२२-२०२३ 
सन २०२२ , दिनांक ०५ डिसेंबर २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) 
अन्वये सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या सदनिकांपुरती नोंदण्यात 
आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 

66 

उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


पनवेल , 

दिनांक ०५ डिसेंबर २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , 

पनवेल , जि . रायगड . 


४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल जि . रायगड 
यांजकडून 
अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल जि . रायगड 
यांजकडून 
अधिसूचना 


रायगड 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१ ९९ / २०२२ 
२३ / २४१५ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे 
की , नील साई गंगा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , फायनल प्लॉट 
नं . ४०८ , जुना सर्व्हे नं . ३२ ९ , हिस्सा नं . २ , आणि सर्व्हे नं . ३३१ , 
हिस्सा नं . ३ , टी . पी . एस . १ , पनवेल ता . पनवेल , जि . 
नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी ) / ५१ ९९ / २०२२ 
२०२३ सन २०२२ , दिनांक ०५ डिसेंबर २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) 
अन्वये सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या सदनिकांपुरती नोंदण्यात 
आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

66 

66 


पनवेल , 
दिनांक ०५ डिसेंबर २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल जि . रायगड 

यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५२०१ / २०२२ 
२३ / २४६० / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , 
मातेश्वरी डिझायर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , गट नं . १०२ / २ / 
१०५ , प्लॉट नं . ३१ , ३२ , आकुर्ली , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , 
नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी ) / ५२०१ / २०२२ 
२०२३ सन २०२२ , दिनांक ०८ डिसेंबर २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) 
अन्वये सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या सदनिकांपुरती नोंदण्यात 
आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 

66 

66 


पनवेल , 

दिनांक ०८ डिसेंबर २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५२०२ / २०२२ 
२३ / २४ ९ ८ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे 
की , श्रीगुरूकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , फायनल प्लॉट नं . 
२०५/४७ , प्लॉट नं . ९९ , मिडलक्लास हौसिंग सोसायटी , पनवेल 
ता.पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी 
( टीसी ) / ५२०२/२०२२ - २०२३ सन २०२२ , दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ 
ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम 
१५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या सदनिकांपुरती 
नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ 
( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

66 


पनवेल , 

दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस - विभाग , मुंबई 

यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस / जीएनएल / ( ओ ) / ११ ९ ० ९ / २०२२-२३ / 
१७३० / २०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस - विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मिलिंद सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . १८८ / २८५४ / ८ ब दि सिग्नेचर टॉवर , रेशन दुकानामागे , 
टागोर नगर , विक्रोळी ( पूर्व ) मुंबई ४०० ०८३ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
( २४ ) ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 

" 

66 


कोकणभवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


अरूण चौगले , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एस - विभाग , मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


